सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 
गट "अ" पदाचा राजीमाना मंजूर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- डीपीपी-०५१८/प्र.क्र.२०२/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक -१३ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा :- 
१. गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक-डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दि.२९.०९.२०१७ 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअइनि/१३२/११३८/२०१८, दि.१६.०५.२०१८ 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.०५.१९९७ 
४. शासन आदेशा समक्रमांक दिनांक २८.०६.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ येथे नमूद शासन seal दिनांक २८.०६.२०१८ अन्वये श्रीमती अहिल्याबाई 
बळीराम सोनटक्के, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, चंद्रपूर यांना कार्यमुक्त करण्याबाबतचे स्वतंत्र शासन आदेशा 
निर्गमित करण्यात आले होते. 
२. सदर आदेशातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील दुसरे वाक्य वगळण्यात येत असून त्याएवेजी तेखालील 
प्रमाणे वाचण्यात यावे. 

"सबब, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक २(इ) 
मधील तरतुदीनुसार श्रीमती अहिल्याबाई बळीराम सोनटक्के, यांचा सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट - अ 
पदाचा राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे व त्यांना दिनांक ०४.०६.२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत 
आहे." 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१३१५१०२६९९२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by Kishor Shy: Bhal 


Kishor य 


hi 
epartment, postalCode=400032, 


st=Mahi क 
5 16९00 dfc6b4d6b65b7d' 
Shyamrao SS 


INumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e58 
426881 bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 


Bhalerao lie fatten 


Date: 2018.08.13 15:13:15 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०५१८/प्र.क्र.२०२/पोल-१० 


२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा मजला, 
सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२१. 


३. श्रीमती अहिल्याबाई बळीराम सोनटक्के, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, चंद्रपूर. 


arse, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
४. सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, चंद्रपूर. 
५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
१०.निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


